श्रीक्षेत्र मुंगसाजी महाराज समाधीस्थळ, 
धामणगांव (देव) ता. दारव्हा जि.यवतमाळ या 
तीर्थक्षेत्राचा विकास आराखडयातील कामांना 
सुधारित प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: तीर्थवि-२०२१/प्र.क्र.९/ योजना-६ 
बांधकाम भवन, २५ मर्झबान रोड, फोर्ट, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक : ०५मे , २०२२. 
संदर्भ:- 
नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: तीक्षेवि-२०१५/प्र.क्र.६/१४४४ दि.४ जून, २०१५ 
ग्रामविकास विभाग,शासन निर्णय क्रमांक: स्मारक २०१५/प्र.क्र.२३६/पंरा-९ दि.२३ मार्च,२०१६ 
ग्रामविकास विभाग,शासन निर्णय क्र: तीर्थवि-२०१७/प्र.क्र.9६/यो-६, दि.२२ नोव्हेंबर, २०१७ 
जिल्हाधिकारी, यवतमाळ यांचे क्र.नियोजन/धामणगांव (देवो/का-९/कावि ६०/२०२२ दि. २.२.२०२२ 
रोजीचे पत्र. 
प्रस्तावना-: 


१ 
२ 


3 
8 


a a र वळ 


श्रीक्षेत्र मुंगसाजी महाराज समाधीस्थळ, धामणगाव (देव) ता. दारव्हा या तीर्थक्षेत्राच्या आराखडयास 
संदर्भ H.2 अन्वये प्रथम टप्प्यातील एकूण रु. ६००.०० लक्ष एवढया किंमतीच्या कामांना व संदर्भ क्रं.३ अन्वये एकूण 
रु.१९००.०० लक्ष एवढया किंमतीच्या कामांना अशा एकूण रू. 2400.00 लक्ष एवढया किंमतीच्या कामांना प्रशासकीय 
मान्यता देवून जिल्हाधिकारी, यवतमाळ यांच्याकडे निधी वितरीत करण्यात आला आहे. तथापि, संदर्भ क्रं.४ अन्वये 
जिल्हाधिकारी, यवतमाळ यांनी श्रीक्षेत्र मुंगसाजी महाराज समाधीस्थळ, धामणगांव (देव) ता. दारव्हा या तीर्थक्षेत्राच्या 
विकास आराखडयातील कामांस सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याची विनंती केली होती. या अनुषंगाने सदर 
आराखडयातील कामांवर होणाऱ्या अंतर्गत बदलानुसार सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

जिल्हाधिकारी, यवतमाळ यांनी सादर केलेल्या श्रीक्षेत्र मुंगसाजी महाराज समाधीस्थळ, 
धामणगांव (देव) ता. दारव्हा या तीर्थक्षेत्राचा विकास आराखडयातील एकूण रू.२६४५.५० लक्ष इतक्या 
रक्कमेच्या खालील कामांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. मुळ प्रशासकीय मान्यतेच्या रक्कमेत 
खालीलप्रमाणे स्तंभ क्र.७9 नुसार रू. १४६.५० लक्ष इतक्या रक्कमेची वाढ/घट होत आहे. 


अ.क्र कामांचे नाव प्रशासकीय । वितरीत निधी | झालेला खर्च सुधारीत वाढ/घट 
मान्यता किंमत । (रू. लक्ष) (रू. लक्ष) प्रशासकीय । (रू. लक्ष) 
(रू. लक्ष) मान्यता 
(रू.लक्ष) 
ie 2 3 | ok 4 & (9(&-3) 
q | महिला व पुरुषांसाठी २५०.०० २५०.०० ३१८.५० ३१८.५० ६८.५० 
प्रसाधनगृह व बहुउद्देशीय 
सभागृहाचे बांधकाम करणे. 
२  । पालखीमार्गाचे बांधकाम १००.०० १००.०० १००.०० १००.०० गवि 
करणे. 
३ | धामणगांव ते कोहळा २५०.०० २५०.०० २५८.०० २५८.०० ८.०० 
रस्त्याचे दुपदरीकरण करणे. 
४ | Gat बारी बांधकाम करणे. २०.०० २०.०० [ei = | -20,00 


शासन निर्णय क्रमांकः तीर्थवि-२०२१/प्र.क्र.९/ योजना-६, दि.०५ 4,2022 


५. | सामूहिक प्रसाधनगृहाचे ८२.०० ८२.०० ८२.०० ९५.०० १३.०० 
बांधकाम करणे 

६. | राममंदिर समोरील खुल्या ८०.०० ८०.०० ८०.०० ९०.०० १०.०० 
जागेमध्ये सभामंडप 
बांधकाम करणे. 

७. । भोजन कक्षाचे बांधकाम १६१.०० १६१.०० १६१.०० १८०.०० १९.०० 
करणे. 

८. | बाल उद्यान, पॅराग्लोज व १७४.०० १७४.०० १७४.०० २००.०० २६.०० 
शेडसह इतर बाबीचे 
बांधकाम करणे. 

९. | भक्त निवासाचे बांधकाम ५००.०० ५००.०० ५००.०० ५००.०० शिंगी 
करणे. (मुख्य मंदिर परिसर) 

qo. | भक्‍त निवासाचे बांधकाम २५०.०० २५०.०० २४९.९३ २७५.०० २५.०० 
करणे. (चिंच मंदिर परिसर) 

११. सी.सी. टिव्ही कमेरेव २०.०० २०.०० | a“ _२०.०० 
पोलीस चौकीचे बांधकाम 
करणे. 

१२. । रामसभा सभागृह व संरक्षण ५०.०० ५०.०० ५०.०० १००.०० ५०.०० 
भितीचे बांधकाम करणे 

१३. | पाणी पुरवठा व्यवस्था करणे. ३४०.०० ३४०.०० २६०.०० 3Y0,00 | 0.00 | 

१४. | विद्युत पुरवठा व्यवस्था १५०.०० १५०.०० १५०.०० १५०.०० | 
करणे. 

१५. | तज्ञ सल्लागार खर्च. ७३.०० ७३.०० १६.५० ४०.०० _3३३.०० 
एकुण २५००.०० २५००.०० २३९९.९३ २६४५.६० १४६.५० 


२. तरी, सदर कामांची कार्यकारी अभियंता, जि.प. यवतमाळ यांनी प्रत्यक्ष जागेवर जावून तपासणी करावी आणि 
कामे नियम व अटीनुसार पूर्ण झाल्याबाबत सर्व बाबी तपासून अभिप्रायासह अहवाल व सदर कामांच्या निधीची मागणी 
करावी. निधी मागणी केल्यानंतर सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील निधी उपलब्धतेनुसार निधी वितरित करण्यात 
येईल. 


३. तसेच सदर कामांसाठी संदर्भीय शासन निर्णय क्र.१, २व३ मधील अटी व शर्ती कायम राहतील. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०५०९१५१०१०७२२० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
EKNATH KASHINATH 


GAGARE 


(एकनाथ गागरे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१ मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री यांचे कार्यालय, मंत्रालय,मुंबई. 
) मा. मंत्री, (वित्त) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः तीर्थवि-२०२१/प्र.क्र.१/ योजना-६, दि.०५ F,2022 


) मामा. मंत्री, ग्रामविकास, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
) मा. राज्यमंत्री, ग्रामविकास, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
) महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता,१/२ , महाराष्ट्र, मुंबई/ महाराष्ट्र-२ नागपूर. 
&) महालेखापाल, लेखा व परिक्षा, 9/2, महाराष्ट्र, मुंबई/ महाराष्ट्र-२ नागपूर. 
) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) मा.अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 


९ मा.अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१० मा.प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११) विभागीय आयुक्त, आयुक्त कार्यालय, अमरावती विभाग, अमरावती. 
१२) जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ. 

१३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, यवतमाळ. 

१४ मुख्यलेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, यवतमाळ. 

१५) अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, यवतमाळ. 

१६ जिल्हा कोषागार अधिकारी, यवतमाळ. 

१७  निवडनस्ती, कार्यासन योजना-६. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


